महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदली- 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम , गट-ब 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली ३१२१/प्र.क्र ९०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३० जुले, २०२१ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन-१२, 
दिनांक ०९.०४.२०१८ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र. बदली-३९२१/प्र.क्र.३२/प्रशा-२, 
दिनांक ०१.०४.२०२१. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्र. एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या १२, 
दिनांक २९.०७.२०२१ 
शासन आदेठा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित 
करण्यात आले आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतूक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, 
सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम 
प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, Hal तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय 
दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ३(१) मधील तरतूदीनुसार दिनांक 
३१.०५.२०२१ रोजी पदस्थापनेच्या पदावर तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीचा प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळ क्र.१ समोर सादर करण्यात आला होता. नागरी सेवा मंडळाने 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०९.०४.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील समुपदेशाने बदली 
करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बदली संदर्भात 
शिफारशी केल्या आहेत. सदर शिफारशी विचारात घेऊन सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार 
पुढील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांक बदली ३१२१/प्र.क्र ९०/प्रशा-२ 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

१ २ ३ 8 

षि श्री. विपुल रमेशराव भागवत, उप शिक्षणाधिकारी (माध्य), | रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. अंबड, जि.प. जालना 
जि. जालना 

२ श्रीमती आश्विनी अनिलळराव लाटकर, ।गट शिक्षणाधिकारी, रिक्त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.), पं.स. कळवण, जि. नाशिक 
जि.प. औरंगाबाद. 

३ | श्री. गणपती बंडा कमळकर, गट शिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. कागल, पं. स. गगनबावडा, 
जि.प. कोल्हापूर जि.प. कोल्हापूर 

४ श्री. अनिल बन्सीलाल TER, गट शिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), पं.स. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक 
जि.प. नाशिक 

५ | i}. रविद्रनाथ गोपाळ चौगले, शिक्षण उपनिरीक्षक, विभागीय | रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. भुदरगड, | शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, 
जि.प. कोल्हापूर जि. कोल्हापूर 

६ श्री. संजय धोडीराम ससाणे, गट शिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, प.स. मानवत, पं.स. वसमत, जि. हिंगोली 
जि. परभणी 

७ श्री. राजू रमाकांतराव पातळे, शिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, प.स. कळमनुरी, | महानगरपालिका नांदेड 
जि. हिंगोली वाघाळा 

८ | at. भगवान अंबादास फुलारी, उप शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, प.स. उदगीर, जि.प. लातूर, जि. लातूर 
जि. लातूर 

९ श्रीमती साईलता कृष्णा सामलेटी, गट शिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. संगमनेर, । पं.स. श्रीरामपूर, 
जि. अहमदनगर जि. अहमदनगर 

i o श्री. भानुदास रतिलाल रोकडे, उप शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्य), जि.प. नंदुरबार 
जि.प. नंदूरबार 

हिं १ | श्री. प्रसाद प्रभाकर कालगांवकर, गट शिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, प.स. पलुस, पं. स. मिरज, जि. सांगळी 
जि. सांगली 


TS & पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२१/प्र.क्र ९०/प्रशा-२ 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
१ २ ३ 8 
१२ | श्रीमती अरूणा रघुनाथ यादव, गट शिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पं.सं. महाड, पं. स. जावळी, जि. सातारा 
जि. रायगड 
१३ | at. श्रीराम Raw चव्हाण, गट शिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
शिक्षण उपनिरिक्षक, पं.स. कळमेशवर, जि. नागपूर 
शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, 
नागपूर विभाग, नागपूर 
१४ श्रीमती तृप्ती दिपक कोलते, गट शिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. atta, 
पं.स. पाथर्डी, जि. अहमदनगर जि. अहमदनगर 
१५ श्रीमती ए. आर. भूमकर, समन्वयक  । वसतिगृह प्रमुख, रिक्‍त पदावर 
(प्रशा.), महाराष्ट्र शौक्षणिक नियोजन व | शासकीय विद्यानिकेतन, 
प्रशासन संस्था (मिपा), औरंगाबाद जि. औरंगाबाद 


2. 


उक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 


जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा दिनांक ३० 
ऑगस्ट १९९२ च्या परिपत्राकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील 
याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
४. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
दघ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०७३०१८४३५४१०२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Charushila Devendra 
Chaudhari 


(चारूशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

३) संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे 


TS & पेकी 3 


शासन आदेशा HATH: बदली ३१२१/प्र.क्र ९०/प्रशा-२ 


सर्व शिक्षण संचालक/ सह संचालक 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 


8) 
) 
) सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/निरंतर शिक्षण), जिल्हा परिषद 
) 
) 


an 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
८) सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


&. 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
२) मा. राज्यमंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
३) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
४ निवडनस्ती, प्रशा-२. 


TS & UBT & 


